नागपूर जिल्ह्यातील कळमेश्वर तालुक्‍यातील 
वलनी ते तोंडाखैरी इजिमा ५४ हा रस्ता दर्जोन्नत 
करून प्रजिमा ३९ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.६७/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २६ जून, २०१९ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,नागपूर यांचे पत्र 
जा. क्र.का-प्रआ/१८२५, दि.२१/०२/२०१९. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये नागपूर जिल्ह्यातील कळमेश्वर तालुक्यातील dot ते तोंडाखैरी इजिमा ५४ हा रस्ता 
दर्जोन्नत करून प्रजिमा ३९ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 
तसेच जिल्हा परिषद, नागपूर यांनी सदर रस्ता दर्जोत्नरत करून प्रजिमा ३९ मध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, नागपूर यांचा ठराव विचारात घेता 
सदर रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नरत करून प्रजिमा ३९ मध्ये समाविष्ट करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, नागपूर यांचा ठराव विचारात घेऊन, नागपूर जिल्ह्यातील कळमेश्वर 
तालुक्यातील वलनी ते तोंडाखैरी इजिमा ५४ (लांबी ३.३००) हा रस्ता दर्जोन्नत करून प्रजिमा ३९ 
मध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहेत. प्रजिमा ३९ ची एकूण लांबी ६.७०० मध्ये उपरोक्त वलनी ते 
तोंडाखैरी रस्त्याची ३.३०० कि.मी. लांबी समाविष्ट केल्यानंतर प्रजिमा ३९ ची एकूण लांबी १०.०० 
कि.मी. इतकी होईल. त्यानुसार सदर रस्त्याचे नामाधिन तोंडाखैरी वलनी खंडाळा बोरगांव ते 
राष्ट्रीय महामार्ग क्र.३५३ प्रजिमा-३९ असे होईल. 
परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील मधील नागपूर जिल्ह्यातील 
प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३.३०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(३०५२.५८०--३.३००) म्हणजेच ३०५५.८८ कि.मी. इतकी होईल. तसेच इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या 
एकूण लांबीत ३.३०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१९१२.४१-३.३००) म्हणजेच १९०९.११ कि. 
मी. इतकी होईल. 
तसेच सदर मागणीकृत रस्त्यावर प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना किंवा इतर 
कोणत्याही योजनेतून पुढीळ ५ वर्ष देखभाल दुरूस्ती कालावधीमध्ये सार्वजनिक बांधकाम 
विभागामार्फत काम न करण्याच्या अटीवर मंजुरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.६७/नियोजन-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६२६१२२६२८९७१८ असा आहे. हा START 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Swaroop Tukaram य तमाम 


1032, st=Mal y 
2.5.4.20=2923930fb1a491b85ab7752c1 de4f2e3b8db33e2a8a322ed2dcfb496a3a 


97175, 


Raipure energie 
(स्वरूप रायपुरे ) 
उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 
महाराष्ट्र शासन 


१) विभागीय आयुक्‍त,नागपूर. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,नागपूर. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,नागपूर. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,नागपूर. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नागपूर (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा.) 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक-२ नागपूर. 

) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

) 

) 


& 


S 


(९३ 


रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 


९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


